मागणी क्र.व्ही-२ (कार्यक्रमांतर्गत /अनिवार्य) 
प्रधान लेखाशिर्ष “२४२५-सहकार, 
२८५१-ग्रामोद्योग व लघुउद्योग,” 

सन २०१९-२० मधील तरतूदींचे पुनर्विनियोजन. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२३२०/प्र.क्र.१८/२०/१७स 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: १८ मार्च, २०२० 


वाचा - 
१ शासन निर्णय क्रमांक शासन ज्ञापन क्र.अंदाज-१८१९/प्र.क्र.४८/१९/१७स दि.१३.०३.२०२० 


शासननिर्णय 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या नियंत्रणाखाली मागणी क्रमांक व्ही-२,*२४२५-सहकार, 
२८५१-ग्रामोद्योग व लघुउद्योग,”या प्रधान लेखाशिर्षाखाळी सन २०१९-२० मधील कार्यक्रमांतर्गत/अनिवार्य 
तरतूदींमधून पुनर्वियोजन करण्यास मान्यता देण्याचे प्रस्तावित आहे. 
सन २०१९-२० अंतर्गत प्रधान लेखाशिर्ष “२४२५-सहकार,२८५१-ग्रामोद्योग व लघुउद्योग,” 
(कार्यक्रमांतर्गत/अनिवार्यो मधील रु.७५६०.६१ ळाख (अक्षरी रुपये पंच्याहत्तर कोटी साठ लाख एकसष्ठ 
हजार फक्त) एवढी बचत सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र -१ मध्ये दर्शविल्यानुसार प्रधान लेखाशिर्ष “२४२५- 
सहकार, २८५१-ग्रामोद्योग व लघुउद्योग” (कार्यक्रमांतर्गत/अनिवार्य) मधील सोबत जोडलेल्या विवरणपत्र 
-२ मध्ये दर्शविल्यानुसार या योजनांसाठी पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
हा शासन निर्णय महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ मधील परिच्छेद 
१६२,१६३,१६४,अन्वये प्रशासकिय विभागांना प्रदान केलेल्या शक्तीनुसार व मा प्रधान सचिव (पणन/ 
सहकार/वस्त्रोच्योग) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३१८११०४०१०९०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
होरा ज्ञान eee याच्या वयातली त नावा): |, BABAN ee Naas 
JADHAV ह 100 00 ाधा क करीन 
(सी.ब.जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


Digitally signed by SEEMA BABAN JADHAV 


प्रत, 
१. मा.मंत्री /राज्यमंत्री (सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग),मंत्रालय,मुंबई, यांचे स्वीय सहायक 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२३२०/प्र.क्र.१८/२०/१७स 


२. विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधानपरिषद, यांचे स्वीय सहायक 

३. मा.प्रधान सचिव (सहकार) सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 

४. मा.प्रधान सचिव (पणन) सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 

५. मा. प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग सहकार,पणन व TET विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 

६. संचालक,पणन संचालनालय,पुणे 

७. आयुक्‍त सहकार आयुक्तालय पुणे 

८. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता/)-१, मुंबई. 

९. महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता)-२ ,नागपुर 

१०.अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

११. निवासी लेखा अधिकारी,मुंबई 

१२. सह सचिव/उप सचिव (कार्यासन-२स/२४स/२५स/टेक्स-५/१८स/७स/)सहकार,पणन व 
TaN, मुंबई ३२. 

१३.अवर सचिव कार्यासन अधिकारी(कार्यासन-२स/२४स/२५स/टेक्स-५/१८स/७स/)सहकार, 
पणन व वस्त्रोद्योग,मुंबई ३२. 

१४.वित्त विभाग(व्यय २/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय,मुंबई ३२ 

१५. कार्यासन अधिकारी (१६स), सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग,मुंबई ३२. 

१६. निवडनस्ती का.क्र. (१७स) . 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र-९ 


शासन निर्णय क्रमांक पुनवि-२३२०/प्र.क्र.१८/२०२०/१७स/दि.१८.०३.२०२० 
मागणी क्रमांक व्ही-२ प्रधान लेखाशिर्ष :२४ २५-सहकार,२८५१-ग्रामाद्योग व लघुउद्योग, पुनर्विनियोजन प्रस्ताव सन २०१९-२० (वजा)(-) विवरणपत्र कार्यक्रमांतर्गत योजना/अनिवार्य (राज्य योजना) 


त नब (रु.लाखात) 
अ. शशश मुख्य लेखाशिर्ष /उप Senses सन २०९९-२० हक | 
क्र अर्थसंकल्पिय अंदाज किंवा रक्‍कम नंतरची होणारी 
पुरक विनियोजन (-) रक्‍कम 
Ea २ & द ७ 
i महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय |२४२५-सहकार, 
००१- संचालन व प्रशासन, या योजनेअंतर्गत विविधि उद्दिष्टांमधील माहे फेब्रुवारी २०२० अखेर प्रत्यक्ष 
(०१),संचालन व प्रशासन, २४७.०० ७०५.६५ खर्चाचा कल व या अनुषंगाने वित्त विभागाने खर्चासाठी उपलब्ध केलेली (८०% 
(०१)(०९)महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालय )तरतूद पुरेशी असल्याने संभाव्य बचत. 
(२४२५ ०१०२) 
२ |सहकारी न्यायालयासाठी कर्मचारी वर्ग २४२५-सहकार, 
008- संचालन व प्रशासन, या योजनेअंतर्गत विविधि उद्दिष्टांमधील माहे फेब्रुवारी २०२० अखेर प्रत्यक्ष 
(०१),संचालन व प्रशासन, १३६४.६७ २१५.०० ११४९.६७ खर्चाचा कल व या अनुषंगाने वित्त विभागाने खर्चासाठी उपलब्ध केलेली 
(०१)(९०)सहकारी न्यायालयासाठी कर्मचारी वर्ग (८०%)तरतूद पुरेशी असल्याने संभाव्य बचत. 
(२४२५ ०१११) 
3 २४२५-सहकार, या योजनेअंतर्गत बिर्विधि उद्दिष्टांमधील माहे फेब्रुवारी २०२० अखेर प्रत्यक्ष 
१०८-इतर सहकारी संस्थांना सहाय्य, १३६२.९५ १८८.६४ ११७४.३१ खर्चाचा कल व या अनुषंगाने वित्त विभागाने खर्चासाठी उपलब्ध केलेली 
(०१)(०३)प्रतवारी विकास(२४२५ ०४०५) (८०%)तरतूद पुरेशी असल्याने संभाव्य बचत. 
एकण-२४२५ ३६८०.२७ ६५०.६४ ३०२९.६३ 
३६८०.२७ ६५०.६४ ३०२९.६३ 
४ [ROTI सावकारांकडून शेतक-यांनी ।२४२५-सहकार, या योजनेअंतर्गत माहे फेब्रुवारी २०२० अखेर प्रत्यक्ष खर्चाचा कल पाहून या 
घेतलेल्या कर्जाची परतफेड ८००-इतर खर्च, | ही chaps sends or अनुषंगाने वित्त विभागाने खर्चासाठी उपलब्ध केलेली तरतूद पुरेशी असल्याने 
(००)(०१)परवानाधारक सावकारांकडून शेतक-यांनी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड संभाव्य बचत. 
एकूण-२४२५ ४९०९.९९ १५९०.०१ 
५ राज्य वस्त्रोद्योग धोरण २०११-१७ अंतर्गत ।|२८५९१-ग्रामोद्योग ब लघुउद्योग, या योजनेअंतर्गत माहे फेब्रुवारी २०२० अखेर प्रत्यक्ष खर्चाचा कल पाहून 
वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना व्याज अनुदानाऐबजी |।११०-संमिश्र ग्रामोद्योग ब लघुउद्योग आणि त्याअनुषंगाने वित्त विभागाने कार्यक्रमांतर्गत योजनेमध्ये खर्चासाठी उपलब्ध 
भांडवली अनुदान सहकारी संस्था,(०२) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना वी केलेली तरतूद पुरेशी असल्याने संभाव्य बचत. 
pats री १९९९.९८ ४०००.० 
(०२)(७८) राज्य वस्त्रोद्योग धोरण २०११-१७ अंतर्गत वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना व्याज 
अनुदानाऐवजी भांडवली अनुदान 
(२८५१ ६५६५) 
'एकण-२८५१ ६०००.०० १९९९.९८ ४०००.०२ 
'एकूण-कार्यक्रमांतर्गत १२५००.०० ६९०९.९७ ५५९०.०३ 
'एकूण-अनिवार्य/कार्यक्रमांतर्गत १६१८०.२७ | ७५६०.६१ ८६१९.६६ 
Page 1 F:\jayshree\All Reappro 2019-20 Statement0O 


शासन निर्णय क्रमांक पुनवि-२३२०/प्र.क्र.१८/२०२०/१७स/दि.१८.०३.२०२० 


विवरणपत्र-२ 


मागणी क्रमांक व्ही-२ प्रधान लेखाशिर्ष: २४ २५-सहकार, २८५१-ग्रामोद्योग व लघुउद्योग,पुनर्विनियोजन प्रस्ताव सन २०१९-२०(अधिक)(--) विवरणपत्र कार्यक्रमांतर्गत/अनिवार्य योजना (राज्य योजना) 


——J (रु.लाखात) 
अ. ae नाव मुख्य लेखाशिर्ष /उप लेखाशिष॑ सन २०१९-२० Seem | 
क्र अर्थसंकल्पिय अंदाज किंवा रक्‍कम नंतरची होणारी 
प्रक विनियोजन (+) रक्‍कम 
ष्‌ द्द 9 
२४२५-सहकार,००१-संचालन व प्रशासन (०१)-संचालन व : iat सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतननिश्‍चिती व महागाई भत्ता वाढ झाल्याने 
प्रशासन,(०१)(०७)वबसूलीच्या कामाकरिता कर्मचारी वर्ग (२४२५ ००८५) “र aes आवश्यक जादा तरतूद. 
साखर संशोधनासाठी सहायक अनुदान २४२५-सहकार, शासन निर्णय क्रमांक दि १७.६.२००९ अन्वये ऊस गाळप ५०० लाख 
१०८-इतर सहकारी संस्थांना सहाय्य, मे.टनापेक्षा जास्त झाल्यास त्यावरील गाळपावर प्रती टन रु.१/- वाढ करण्याचा 
(०३)-सहकारी साखर कारखाने,(०३)(०६)साखर संशोधनासाठी सहायक अनुदान ४५१.९९ ९५२.०० निर्णय झाला आहे. गाळप हंगाम २०१७-१८ मध्ये राज्यात एकूण ऊस गाळप 
(२४२५ १०४५) -३१-सहाय्यक अनुदाने वेतनेतर ९५२.६० लाख मे.टन इतके झाले असल्याने सन २०१८-१९ मध्ये संस्थेस 
संशोधन अनुदान रु.९५२.६० लाख इतके देय असल्याने जादा आवश्यक तरतूद. 
राज्यातील सोयाबीन उत्पादकांना सहाय्य |२४२५-सहकार, मं. त. ०.०१ शासन निर्णय दिनांक ८.८.२०१७ नुसार ७ खाजगी बाजार समित्या व ८ थेट 
१९५- सहकारी संस्थाना सहाय्य,(०१)(०३)राज्यातील सोयाबीन उत्पादकांना सहाय्य । पू.मा.जुले.१९..  ३९६.१२ पणन परवानाधारक यांना सोयाबीन अनुदान वितरीत करावयाचे असल्याने 
(२४२५ २५३३) -३३अर्थसहाय्य पू.मा.फेब्रु.२०.| ०.०१ कं ५७२.७० ।आवश्यक जादा तरतूद. 
'एकूण-२४२५- ६३२.१८ १५४९.९२ 
गटपातळीवरील ग्रामीण कारागीर २४ (ग्रामोद्योग Seema तितर गासोदोग व जवचार शि सहकारी सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन निश्‍चिची करणे, आश्वासित योजना फरक 
1 संस्था,(०१)संमिश्र ग्रामोद्योग व लघुउद्योग आणि सहकारी १८.४६ १०८.३९ 
(बलुतेदार) > ; 5 : महागाई भत्ता वाढ यासाठी आवश्यक जादा तरतूद. 
संस्था,(०१)(०२)गटपातळीवरील ग्रामीण कारागीर (TAPER) (REAL 0022) 
'एकूण-२८५१-अनिवाय ८९.९३ १८.४६ १०८.३९ 
एकूण-अनिवार्य ६५०.६४ १६५८.३१ 
& अल्पमुदत सहव २४२५-सहकार, मं. त.| 000,00 सदर योजनेअंतर्गत रु.५७.०९ कोटी रकमेचे प्रस्ताव प्रलंबित असल्य 
पतसंरचनेअंतर्गत प्राथमिक कृषि पतपुरवठा ।१९५- सहकारी संस्थांना सहाय्य,(०१) सहकारी संस्थांना सहाय्य,(०१)(०२) राज्यातील ल रश सहकार आयुक्त यांनी दि. ४.१.२०२० चे पत्रान्वये कळविले असल्याने 
सहकारी संस्थांचे सक्षमीकरणासाठी सहाय्य | अल्पमुदत सहकारी पतसंरचनेअंतर्गत प्राथमिक कृषि पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे एकूण| २०००.०१ ; राज्यातील अल्पमुदत सहकारी पतसंरचनेअंतर्गत प्राथमिक कृषि पतपुरवठा 
सक्षमीकरणासाठी सहाय्य(२४२५ २५१५)-३३ अर्थसहाय्य __ es सहकारी संस्थांचे सक्षमीकरणासाठी आवश्यक जादा तरतूद. 
इ वित्रपृ्कृतर्कतता <a aah व wae 
वस्त्रोद्योग प्रकल्पासाठी दीर्घ मुदतीच्या ११०-संमिश्र ग्रामोद्योग व लघुउद्योग आणि सहकारी संस्था,(० २)विविध सहकारी पू.मा.डिसे.१९| १००००.०० : सद्यस्थितीत Prams रु.१९०८७.४६ लाख रकमेचे प्रस्ताव मंजूर असल्याने 
कर्जावरील व्याजासाठी अर्थसहाय्य संस्थाना सहाय्य,(०२)(६४)केंद्र पुरस्कृत टफ (1]])योजनेशी संबंधित वस्त्रोद्योग पू.मा.फेब्रु.२०. ०.०१ ९९९.९९ BOREAS . वरवर तरत 
प्रकल्पासाठी दीर्घ मुदतीच्या कर्जावरील व्याजासाठी अर्थसहाय्य(बलुतेदार)(२८५१ UP] १९०००.०१ क 
५९८१)-३३-अर्थसहाय्य aes 
मराठवाडा,विदर्भ आणि उत्तर २८५९-ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, Fa.)  १२००.०० 
महाराष्ट्रामधील नवीन वस्त्रोद्योग घटकांना ११०-संमिश्र ग्रामोद्योग ब लघुउद्योग आणि सहकारी संस्था,(०२)विविध सहकारी पू.मा.फेब्रु.२०. ०.०१ 7 BA विभागाकडे ny cae a 
१० टक्के भांडवली अर्थसहाय्य संस्थाना सहाय्य,(०२)(६५ ) मराठवाडा,विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रामधील नवीन ९९९.९९ २२००.०० अवश्यक नादा तराव “0 
वस्त्रोद्योग घटकांना १० टक्के भांडवली अर्थसहाय्य (२८५१ ५९९९)-३३अर्थसहाय्य 7 
'एकूण-२८५१ २०२००.०२ १९९९.९८ २२२००.०० 
'एकूण-कार्यक्रमांतर्ग २२२००.०३ ६९०९.९७ २९११०.०० 
एकूण अनिवार्य व कारयक्रमांतग २३२०७.७० ७५६०.६१ ३०७६८.३१ 


Page 2 


F:\jayshree\All Reappro 2019-20 Statement0O 


